नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२९)/का-१४११, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दि. १४ मार्च, २०२४ 
वाचा :- १) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.3३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 

२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२. 

३) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 

४ शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 
प्रस्तावना :- 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी 
"महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे" व "नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात 
नागरी सेवा व सुविधेची कामे या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (9) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली असून त्याअंतर्गत करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (2.8), ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे 
नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधीळ तरतूदी वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये 
पुनःस्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (x) येथील शासन निर्णयातील तरतुदी 
विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिका/नगरपंचायत/नगरपरिषद)" या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 
२०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार माढा नगरपंचायत व महाळुंग-श्रीपूर नगरपंचायत अंतर्गत सोबत दिलेल्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या रू.१५.०० कोटी एवढ्या किंमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड 
करण्यात आली आहे. सदर कामांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा संबंधित नगरपंचायत राहील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत करण्याकरिता 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा तपशील (IFSC कोड व 
खाते क्रमांक) नियोजन विभाग सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२९)/का-१४११, 


४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, सोलापूर / कार्यान्वयीन 
यंत्रणा माढा व महाळुंग-श्रीपूर नगरपंचायत यांनी संदर्भ क्र. (१) व (४ येथील शासन निर्णयामधील अन्य सर्व अटी 
व शर्तीचे पालन करावे. 
५. सदर कामांवर होणारा खर्च मागणी क्र.ओ-९, मुख्य लेखाशीर्ष-३६०४ स्थानिक संस्था व पंचायत राज 
संस्था यांना नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, (०१)(०२) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
(नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहायक अनुदान (३६०४ १०१८) (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदान 
याखाली सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१९२७१५७७१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
CHARUSHILA mac 


2.5.4.20=b99d7dca0e63be1 bd1b7158b9523537dcc1d46bc807768647 


a9ed4ff381 6ecf3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

D EV E N D RA C H A U D H A R | serialNumber=A75E4CF904B78F2AE05 1843EA 1 BA6106A393C2BOCF6 
OFE03C945913B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
Date: 2024.03.14 19:36:24 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, सोलापूर, 
३. मुख्याधिकारी, माढा नगरपंचायत/ महाळुंग-श्रीपूर नगरपंचायत, जि.सोलापूर, 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे, 
५. मा. उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
६. महाळेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर, 
११. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२९)/का-१४११, 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२९)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 
माढा नगरपंचायत व महाळुंग-श्रीपूर नगरपंचायत जि.सोलापूर रु.१५.०० कोटी 


अ.क्र कामाचे नाव रक्‍कम 
(रु. लक्ष) 
माढा नगरपंचायत ता.माढा 

छि प्रभाग sh.9 मधील माढा महातपूर रस्ता ते भांगे वस्ती रस्ता डांबरीकरण करणे. ३५.०० 

२ | प्रभाग क्र.१ मधील माढा महातपूर रस्ता येथील स्मज्ञानभूमी (जगदाळे वस्ती) १५.०० 

स्मशानभूमी बांधणे व काँक्रीट रस्ता करणे. 

३ । प्रभाग क्रं.१ मधील माढा महातपूर रस्ता ते भांगे वस्ती पर्यंत स्ट्रीट लाईट करणे. ५.०० 

४ | प्रभाग क्र.१ मधील सटवाई मंदिर पाठीमागून जाणारा रस्ता मनकर्णा ओढ्यावर ४०.०० 

पुल बांधणे. 

4 | प्रभाग क्रं.१ मधील भांगे वस्ती वर इनलाईन गटार व अंतर्गत रस्ते कॉक्रीट करणे. ३०.०० 

६ । प्रभाग क्रं.२ मधील मढा महातपूर रस्ता ते साठे वस्ती रस्ता पैकी पाडूळे वस्ती पर्यंत ३५.० 

खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 

७ | प्रभाग H.3 व ४ मधील कुमार चांगभले घर ते Avis चांगभले घर रस्ता काक्रोट २०.०० 

करणे. 

८ | प्रभाग क्रं.५ मधील माढेश्वरी नगर (अंबुरे प्लॉट) येथे इनलाईन गटार व काँक्रीट ३५.०० 

रस्ता करणे. 
९ । प्रभाग sho मधील राम मंदिर कसबा पेठ माढा येथे सभामंडप बांधणे. २५.०० 
| बैक... o | प्रभाग क्र.८ मधीळ नररिह मंदिर येथे सभामंडप बांधणे (जनता बकजवळ) १३.०० 
| 99 | प्रभाग क्रं.९ मधील माढा मुख्य वेस सुझोभिकरण करणे. २५.०० 
१२ । प्रभाग क्रे.९ मधील माढा वेस जवळून जाणारा नाला कांक्रोट गटर तयार करणे. ४०.०० 
१३ । प्रभाग क्रं.१० मधील नांदकनाथ मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे. २०.०० 
१४  । प्रभाग क्र.११ मधील बाजार पटांगण सुशोभिकरण करणे. २५.०० 
१५ | प्रभाग क्रं.१२ मधील दिंगबरनगर ते कवडे सर यांच्या घरापर्यंत इनलाईन गटार ३०.०० 
करणे. 

१६ । प्रभाग .92 मधील गोसावी वस्ती ते चवरे वस्ती येथे इनलाईन गटार व सिमेंट १०.०० 
काँक्रीट रस्ता करणे. 

१७ | प्रभाग क्रं.१२ मधील क्षीरसागर प्लॉट मधील रस्ता काक्रोट करणे. २५.०० 

१८ | प्रभाग क्रं.१३ मधील कब्रस्थान ते पाणी टाकीपर्यंत जाणारा रस्ता डांबरीकरण २०.०० 
करणे. 

१९ | WHT क्रं.१४ मधीळ आण्णाभाऊ साठे नगर येथील समाजमंदिर नुतनीकरण व १५.०० 
सुशोभिकरण करणे. (सह्याद्री मेडिकल शेजारी) 

२०  । प्रभाग क्र.१४ मधील आण्णाभाऊ साठे नगर येथे बोअर व इलेक्ट्रिक पंप व पाण्याची ७.०० 
टाकी बसविणे. 

२१ | प्रभाग क्रं.१५ मधील गणेडा मंदिर समोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे. १०.०० 

२२  । प्रभाग क्रं.१५ मधील सोलापूर रोड ते बाबा मारकड वस्ती रस्ता डांबरीकरण करणे. ३०.०० 

२३ | प्रभाग क्र.१६ मधील उध्दव नारायण नागटीळक घर ते अशोक जगताप घर १०.०० 
काँक्रीट रस्ता व इनलाईन गटार करणे. 

२४ | प्रभाग क्र.१६ मधील केलास पवार घर ते उत्तरेश्वर मस्के घर ते ओपन स्पेस पर्यंत १५.०० 
काँक्रीट रस्ता व इनलाईन गटार करणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२९)/का-१४११, 


झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२९)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 


माढा नगरपंचायत व महाळुंग-श्रीपूर नगरपंचायत जि.सोलापूर रु.१५.०० कोटी 


अ.क्र कामाचे नाव रक्‍कम 
(रु. लक्ष) 
२५  । प्रभाग क्रं.१७ मधीळ जुना माढा-वाकाव रस्ता ते अजय नाईकवाडे घर ते कदम १०.०० 
साहेब घर रस्ता कांक्रीट करणे. 
२६ | APT क्रं.१७ मधील नवजीन हाऊसिंग सोसायटी (शिवाजीनगर) येथे स्ट्रीट लाईट ५.०० 
बसविणे. 
एकूण माढा नगरपंचायत ता.माढा ५५०.०० 
महाळूंग-श्रीपूर नगरपंचायत ता.माळशिस 

1 श्रीपूर - आगाशी वस्ती, जगदीश नगर, गुरव वस्ती, पोलिसस्टेशन कॉलनी, शिक्षक ३००.०० 
कॉलनी , गणेश नगर,आनंदनगर,झाहूनगर, ब्रम्हचैतन्य नगर ,आसरा कॉलनी , 
यमाईनगर, विकास नगर, येथील नगरपालिका हद्दीतील सर्व भुयारी गटार करणे. 
प्रभाग sh.9 व २ मधील भूयारी गटार व काक्रोट रस्ते करणे. १५०.०० 
प्रभाग $b. मधील गट नं.२ रस्ता ते सत्यवान जाधव IMIS रस्ता करणे. १५.०० 
प्रभाग क्रं.६ मधील सचिन शिदे वस्ती ते तांबवे रस्ता काक्रोट करणे. १४.०० 

५ | प्रभाग क्रं.६ मधील देवकुळे वस्ती ते जि.प.शाळा जमदाडे वस्ती भुयारी गटार २०.०० 
करणे. 

६ । प्रभाग क्र.६ मधील गट नं.२ रस्ता ते सचिन रणे वस्ती रस्ता खडीकरण व १०.०० 
डांबरीकरण करणे. 

७  । प्रभाग $b. मधील सदाशिव शिदे वस्ती ते त्रिबक वाळेकर वस्ती रस्ता खडीकरण १२.०० 
व डांबरीकरण करणे. 

८ | प्रभाग क्र.६ मधील खंडोबा मंदिर २५/४ रस्ता येथे सभामंडप बांधणे. १५.०० 
प्रभाग क्रं.६ मधील गट नं.२ रस्ता ते मोहन जमदाडे वस्ती ते रामोशी वस्ती २५.०० 
खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 

a प्रभाग क्र.६ मधील AHL जमदाडे वस्ती ते महेश जाधव वस्ती रस्ता डांबरीकरण २०.०० 
करणे. 

ie १ | प्रभाग क्रं. मधील सोपान यादव वस्ती ते गट नं.२ रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण १०.०० 
करणे. 

१२ | प्रभाग hg मधील भाऊसाहेब जाधव ते जमदाडे वस्ती रस्ता खडीकरण व ५.०० 
डांबरीकरण करणे. 

१३ । प्रभाग hg, मधील वसंत जाधव घर ते तांबवे रस्ता खडीकरण / कांक्रोट रस्ता ५.०० 
करणे. 

१४  । प्रभाग क्रं.३ मधील २५/४ रस्ता लगत डांगे वस्ती येथे अंतर्गत कांक्रोट रस्ता करणे. ३०.०० 

१५ | प्रभाग we मधील लाला कदम घर ते श्रीपूर लवंग-बोरगांव रस्ता २०.०० 
खडीकरण, डांबरीकरण करणे. 

१६ । प्रभाग क्रे.9 मधील भाटघर कॅनॉल ते भिमराव यादव वस्ती येथे काक्रीट रस्ता १०.०० 
करणे. 

१७ | प्रभाग क्रं.८ मधील घोंगणे वस्ती येथे अंतर्गत कांक्रीट रस्ता करणे. २०.०० 

१८ | प्रभाग क्रं.९ मधील जीवन मोहिते वस्ती येथे भाटघर HAGAN पुल बांधणे. १०.०० 

१९ | प्रभाग HS मधील हाके वस्ती ते चांगदेव मुंडफळणे वस्ती रस्ता खडीकरण, २०.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२९)/का-१४११, 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२९)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 
माढा नगरपंचायत व महाळुंग-श्रीपूर नगरपंचायत जि.सोलापूर रु.१५.०० कोटी 


अ.क्र कामाचे नाव रक्‍कम 
(रु. लक्ष) 
डांबरीकरण करणे. 
२० | प्रभाग me मधीलळ जि.प.शाळा काळेवस्ती,नामदेव काळे घर रस्ता १०.०० 
खडीकरण, डांबरीकरण करणे. 
२१ । प्रभाग क्र.९ मधील अकलुज-महाळुंग रस्ता ते हाके वस्ती खडीकरण व ३०.०० 
डांबरीकरण करणे. 
२२ । प्रभाग क्र.९ मधील अकलुज-महाळुंग रस्ता ते राजेंद्र सुर्यवंशी वस्ती कांक्रीट रस्ता ४.०० 
करणे. 
२३ | WANT क्र.१२ मधील भाटघर कॅनॉल ते शासकीय दवाखाना (पी.एच.सी.) ४०.०० 
खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 
२४ । प्रभाग क्रं.१३ मधील दादा YS घर ते रणजित बाबर यांचे घर पेव्हिंग ब्लॉक ५.०० 
बसविणे. 
२५ | प्रभाग क्रं.१३ मधील नंदकुमार काळे घर ते सुजित घोडके घर पेव्हिंग ब्लॉक ५.०० 
बसविणे. 
२६ । प्रभाग क्रं.१४ मधील साळुंखे घर ते पोलील स्टेशन ते खंडाळी चौक श्रीपूर रस्ता २०.०० 
खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 
२७ | FART H.98 मधील भगवान लोहार ते नवनाथ लोखंडे घरापर्यंत खडीकरण व १५.०० 
डांबरीकरण रस्ता करणे. 
२८ । प्रभाग क्रं.१४ मधील भगवान लोहार घर ते नवनाथ लोखंडे घरापर्यंत रस्ता करणे. २०.०० 
२९ | प्रभाग क्रं.१५ मधील शिवाजी चौक ते मशिद भूमी व दफनभूमी रस्ता खडीकरण व २५.०० 
डांबरीकरण करणे. 
३० | प्रभाग क्रं.१६/१७ मधील बुध्द विहार येथे पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे. २०.०० 
३१  । प्रभाग क्रं. मधील सदा माळी वस्ती पुल करणे. २०.०० 
३२ । प्रभाग क्रं. ४ मधील पावतका दत्त मंदिर परिसर येथे पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे. ५.०० 
३३ | १ रेडे वस्ती, २) ज्योतीबा/खंडोबा मंदिर ३) यमाई मंदिर व नगरपंचायत हद्दीत २०.०० 
सोलर हायमास्ट बसविणे. 
एकूण महाळूंग-श्रीपूर ता.माढा ९५०.०० 
एकूण १५००.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


